केंद्र शासनाचे आर्थिक वर्ष 2020-2029 
(करनिर्धारण वर्ष २०२१-२०२२) करीता आयकर 
कपातीचे परिपत्रक निर्दरानास आणणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आयकर २०२१/प्र.क्र.५/२१/कोषा-प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ - 


केंद्र शासन, वित्त मंत्रालयाचे परिपत्रक क्रमांक : २०/२०२० एफ नं २७५/१९२/२०१९- 
8) दिनांक ०३ डिसेंबर,२०२० 
शासन परिपत्रक :- 
केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने परिपत्रक क्रमांक : 20/2020 एफ 
नं.२७५/१९२/२०१९-॥॥(8) दिनांक ०३ डिसेंबर,२०२०अन्वये वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ करीता 
( कर निर्धारण वर्ष २०२१-२०२२) आयकर कपातीबाबत सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या 
आहेत. सदर परिपत्रक त्यासोबतच्या सहपत्रासह केंद्र शासनाच्या 


https ://www.incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular__20__20 
२०.७७ या संकेतस्थळाच्या लिंकवर उपलब्ध आहे. 

सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग/विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी केंद्र 
शासनाच्या वर नमूद केलेल्या परिपत्रकानुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥॥059॥॥.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२१०११८१६५५०७०५०५ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by INDRAJEET SAMBHAJ! GORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, ICode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43 147bSda1e34861e2984e9f793b66 
idonym=CAD826A943AA15444490C64B66C7EE464C4ADOSA, 
SAM B H AJ | G O R E INumber=D4994742 192306FCC1 DEA9AADD38106395065 19FAGS2 
B919767B98B04E905A18, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE 
58:31 +05'30' 


प्रत, 


१.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयकर २०२१/प्र.क्र.५/२१/कोषा-प्रशा-५ 


२.सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य, 
३.मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

४.मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

५.मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

५.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

७.मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
८.प्रबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

९.प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३.आयुक्‍्त, आयकर (TDS) TARTS, मुंबई ४००००२ 

१४.आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन, नागपूर ४४४००१ 
१५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

१६.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

१७.सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१८.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१९.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

२०. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२१.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
२२.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२३.सर्व जिल्हाधिकारी 

२४.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२५.संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२७.सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नाशिक /औरंगाबाद/ अमरावती /नागपूर 
२८.संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
२९.सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा मुंबई /पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती /नागपूर 
३०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३१.निवड नस्ती कोषा प्रशा-५ 


